स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत ११ नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नागरी घनकचरा 
व्यवस्थापन प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-स्वमअ-२०२१/प्र.क्र.२६(९)/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १४ मे, २०२१ 


वाचा:- 
१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वभाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नवि-३४, दि. १५.०५.२०१५ 
२. स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत गठीत उच्चाधिकार समितीच्या दिनांक २५/०२/२०२१ रोजी संपन्न 
झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
३. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्र:-स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.८६(४३)/नवि-३४, दि. १२.७.२०१९ (पाटण) 
४. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग,क्र:- स्वमअ-२०१८/प्र.क्र. ३११(२/नवि-३४,दि.१६.११.२०१८ 
(तळेगांव दाभाडे) 
५. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग,क्र:- स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.८६(९०/नवि-३४,दि.१६.०७.२०१९ (कुरखेडा) 
६. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग,क्र:- स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.८६(९५)/नवि-३४,दि.१६.०७.२०१९ (सालेकसा) 
७. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्र:- स्वमअ-२०१९/प्र.क्र. ८६(९१)/नवि-३४, दि.१६.०७.२०१९ (लाखंदूर) 
८. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्र:- स्वमअ-२०१९/प्र.क्र. ८६(९२)/नवि-३४, दि.१६.०७.२०१९ (मोहाडी) 
९. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्र:- स्वमअ-२०१८/प्र.क्र. ३६/नवि-३४, दि.०१.०३.२०१८ (यवतमाळ) 
१०.शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्र:- स्वमअ-२०१७/प्र.क्र. १०५/नवि-३४, दि.१०.११.२०१७ 
(देवळाली प्रवरा) 
११.शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्र:- स्वमअ-२०२०/प्र.क्र. १७(३)/नवि-३४, दि.३०.०१.२०२० 
(देवळाली प्रवरा सु.प्र.मा) 
१२.शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्र:- स्वमअ-२०१७/प्र.क्र. १३६/नवि-३४, दि.१०.११.२०१७ (कुर्डुवाडी) 
१३.शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्र:- स्वमअ-२०१७/प्र.क्र. १५८/नवि-३४, दि.१०.११.२०१७ (मंगळवेढा) 
१४.शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्र:- स्वमअ-२०१८/प्र.क्र. १७९/नवि-३४, दि.१२.०४.२०१८ (उस्मानाबाद) 


शासन निर्णय :- 

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविलेल्या ११ नगर परिषदांचे 
नागरी घनकचरा व्यवस्थापनाचे विवरणपत्रातीलळ रकाना ४ मध्ये दर्शविलेल्या किंमतीच्या प्रकल्पास संदर्भीय 
क्रमांक ३ ते १४ येथील शासन निर्णयांनुसार मंजुरी देण्यात आली होती. 


२. सरदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत सुरु असताना प्रकल्पात अंतर्भूत 
असलेल्या काही बाबी वगळून त्या शहरांना नवीन बाबी मंजूर करण्याची विनंती संबंधित नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांनी केली होती. (मंजूर प्रकल्पातील वगळण्याच्या बाबी व त्यांची किमंत या शासन निर्णया 
सोबतच्या विवरणपत्रातील अनुक्रमे रकाना ५ व ६ मध्ये दर्शविली आहे. वगळलेल्या बाबींच्या जागी मंजूर 
करावयाच्या बाबी व त्यांची किंमत अनुक्रमे रकाना ७ व ८ मध्ये दर्शविली आहे. ) 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२१/प्र.क्र.२६(९)/नवि-३४ 


३. सदर ११ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाची तपासणी राज्य अभियान 
संचालनालयाच्या स्तरावर करून तो प्रस्ताव दिनांक २५.०२.२०२१ रोजी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या 
मान्यतेसाठी सादर केला होता. उच्चाधिकार समितीने त्याच बैठकीत सदर प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. 


४. सदर ११ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर कलेल्या प्रस्तावास उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या 
मान्यतेच्या अनुषंगाने या शासन निर्णया सोबतच्या विवरणपत्रातील अनुक्रमे रकाना ५ व ६ मध्ये दर्शविलेल्या 
किमतीच्या बाबी वगळण्यास व वगळलेल्या बाबींच्या जागी अनुक्रमे रकाना ७ व ८ मध्ये दर्शविलेल्या किंमतीच्या 
बाबी मंजूर करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


५. मूळ स्वरूपात मंजूर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाच्या किंमतीत सदर सुधारित सविस्तर प्रकल्प 
अहवालामुळे वाढ होत असल्यास वाढीव खर्च संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने १४ व्या वित्त 
आयोगाच्या निधीमधून अथवा स्वनिधी मधून भागविण्यात यावा. यासाठी शासनामार्फत कोणताही वाढीव निधी 
उपलब्ध करून देण्यात येणार नाही. 


६. उपरोक्त बदलामुळे संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या घनकचऱ्याच्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालाची सुधारित किंमत या शासन निर्णया सोबतच्या रकाना १० मध्ये दर्शविण्यात आल्यानुसार राहील . 


७. संदर्भीय क्रमांक ३ ते १३ येथील संबधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या 
शासन निर्णयात नमूद अटी व atcha पालन करणे बंधनकारक राहील. 


टर सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५१४१५५३००२२२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Ajit Sahebrao Palwe 


(अजित पालवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
मा. मंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. राज्यमंत्री नगरविकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 
. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 
५. अपर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 
६. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
आयुक्‍त तथा संचालक, महानगरपालिका प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान Casas, मुंबई. 
१०. विभागीय आयुक्त, सर्व. 
११. जिल्हाधिकारी, सर्व. 
१२. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, संबंधित. 
१३. मुख्याधिकारी, पाटण, तळेगांव दाभाडे, कुरखेडा, सालेकसा, लाखंदूर, मोहाडी, यवतमाळ, 
देवळाली प्रवरा, कुर्डुवाडी, मंगळवेढा, उस्मानाबाद नगर परिषद. 
१४. निवडनस्ती, नवि-३४. 


(शासन निर्णय क्रमांक:- स्वमअ-२०२१/प्र.क्र.२६(९)/नवि-३४ दिनांक: १४ मे, 2029 सोबतचे विवरणपत्र) 


(किंमत रु. कोटीमध्ये) 
घनकचरा आवश्यक नव्याने मंजूर फरक 
क स्वच्छ भारत व्यवस्थापन । मंजूर बाबींपैकी आता आवश्यक करयचा सविस्तर प्रकल्प 
अ. | नागरी स्थानिक अंतर्गत | TART | मंजूर बाबींपैकी आता आवश्‍यक । नसलेल्या मंजूर करावयाच्या | कमी (-) 
रत संत्या अभियान अंतर्गत बाबींची नव्याने मंजूर करावयाची बाब अहवालाची 
क्र. | स्वराज्य संस्था किमत प्रकल्पाची नसलेल्या बाबी बाबींची बाबीची । अधिक सुधारित किंमत 
अनुज्ञेय किंमत मंजूर किंमत किंमत सुधारित किंमत 
मंजूर किंमत किंमत किंमत (+) 
| 4 | २ ३ _ आ. षु ६ बिलाला काका ८ ९ 1१० | ० 
1 | Patan 1.6535 0.8912 Bailing Machine at reduced cost 0.0180 Additional Cost for BS6 Garbage Auto 0.0500 -0.0074 0.8838 
Shredder at reduced cost 0.0106 | Tipper 
Miscellaneous at reduced cost 0.0288 
Total 0.0574 Total 0.0500 
2 | Talegaon 6.7722 5.7182 Garbage Tipper (354) : 2 No.3 0.2135 | Garbage Tipper (BS6):2 No.(3 Ton) 0.3900 0.1765 5.8947 
Dabhade Ton) 
3 | Kurkheda 0.8916 0.7206 Garbage Tipper (BS4) : 3 No. 0.1350 | Garbage Tipper (356) : 3 No. 0.1950 0.0600 0.7806 
4 | Salekasa 0.1227 0.7081 Vehicles (BS4) : 3 No. 0.1350  |Hopper Tipper (BS6) : 3 No. 0.21 0.075 0.7831 
5 | Lakhandur 1.1077 0.6299 Four wheeler (BS4) No.3 0.0454 | Four wheeler (BS6) No.3 0.07 0.0246 0.6545 
| 6 | Mohadi 0.7962 0.6357 Four wheeler (BS4) No.3 0.0454 | Four wheeler (BS6) No.3 0.07 0.0246 0.6603 
Savings in procurement 0.9961 |2 Compactors with higher cost 0.8000 
2 Compactors 0.3800  |2 hydraulic broom machines 0.0400 
7 | Yavatmal 30.1232 12.2792 : : -0.0361 12.2430 
Peel aa 1 Poclain machine 0.5000 
Total 1.3761 Total 1.3400 
Screening Belt Conveyer 0.1600 3 DX Backhoe loader 0.2800 
. Deolali Pravra 2.6102 2.86 2 DX Backhoe loader 0.1269 | (Higher Capacity) -0.0069 2.8531 
Total 0.2869 Total 0.2800 
| 9 | Kurduwadi 2.69 2.2695 1 Compactor 0.3384 5 Collection vehicles (3.3 CuM) 0.36 0.0216 2.2911 
Tractor Trolley: 1 No 0.088 Tractor Trolley: 1 No 0.125 0.15789 1.94789 
Shredder: 1 No. 0.0185 Shredder: 1 No. 0.03859 
10 | Mangalvedha 261 1.79 Bailing Machine: 1 No 0.0175 Bailing Machine: 1 No 0.0495 
Tipper Truck 1 No 0.1067 | Tipper Truck 1 No 0.1435 0.1578 2.2911 
Auto Tipper 1 No 0.0477 Auto Tipper 1 No 0.079 
Total 0.2784 Total 0.43559 
Refuse Compactor 2 No. 0.3906 Foundation & roadwork for tipping area 2.034 
Dumper 2 No. 0.2135 Refuse Compactor 2 No. 0.6548 
11 | Osmanabad 13.419 9.1288 Tipper 4 No. 0.427 Dumper 2 No 0.3398 2.6774 11.8062 
[aa oe. | ee = a | Tipper 4 No 0.6799 
Total 1.0311 Total 3.7085 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


